RNI No . MAHBIL / 2009/29236 
Reg. No. MCS/ 167/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक ३९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४ , २०१७/ आश्विन ६- १२ , शके १९३९ [ पृष्ठे २८, किंमत : रुपये १६ .०० 


प्राधिकृत प्रकाशन । 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ ऑगस्ट २०१७. 

अधिसूचना 
क्रमांक डीजीपी- ३११५ / प्र.क्र . ३८३/ का .१४ . - दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७ व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या 
शर्ती आणि मानधन ) नियम , १९८४ च्या नियम १३ अन्वये तसेच शासन अधिसूचना क्रमांक डीजीपी- ३११४ /(१५३ )/ का .१४ , दिनांक ३० ऑगस्ट 
२०१४ अन्वये अॅड. श्रीमती उज्ज्वला शंकरराव पवार यांची जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता, जिल्हा व सत्र न्यायालय , पुणे या 
पदावर ३ वर्षांकरिता नियुक्ती करण्यात आली होती . 

सदर नियुक्तीचा कालावधी दिनांक २९ ऑगस्ट २०१७ रोजी समाप्त होत असल्याने प्रशासकीय गैरसोय टाळण्यासाठी अंतरीम व्यवस्था 
म्हणून अॅड. श्रीमती उज्ज्वला शंकरराव पवार यांना जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता, जिल्हा व सत्र न्यायालय , पुणे या पदावरील 
नियुक्तीस पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व मानधन ) नियम , १९८४ यामध्येदिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा /त्यात दुरुस्ती करण्याचा / ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

४ . सदर नियुक्ती या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध केलेल्या रिट याचिका क्र .५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या 
अधीन राहून करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग एक ( म . उ.वि .) - १ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६-१२, शके १९३९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

__ आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५ / का . क .१५६/ तापी नापत / २०१७ / १२८२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
( १), अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार, अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये तापी सहकारी पतपेढी लि ., चोपडा, जि . जळगांव या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता , 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अ . क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

( ३ ) 
१ श्री . विजय भगवान पाटील 

शाखा समन्वयक वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा 
२ श्री . अनिल नामदेव पाटील वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा 
३ श्री . रविंद्र संतोष पाटील । वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा 
श्री . अशोक धनसिंग पाटील वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा 
श्री . विजय देविदास देशमुख वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा 
श्री . भास्कर व्ही. पाटील 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा 
श्री . संजय बारीकराव सैंदाणे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा 
श्री . किशोर गोकुळ पाटील सहा. प्रशासन अधिकारी वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा 
श्री . अनिल भिला पवार 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा 
श्री . अरुण विश्वनाथ पाटील शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा 
श्री . लक्ष्मण एकनाथ चौधरी वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा 
श्री . महेंद्र प्रल्हाद सरोदे 

शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा 
श्री . सुनिल दगडू चौधरी 

शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा 
श्री . दिगंबर रामा पाटील 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा 
श्री . विवेक वसंत निकुंभ 

शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 
श्री . दिपक जिजाबाराव पाटील पाटील शाखा समन्वयक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा 
१७ श्री . शरद महादेव लांडे 

शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा 
१८ श्री. अरुण रघुनाथ पाटील शाखा समन्वयक वसुली अधिकारी 

डोंबिवली 
१९ श्री . संजय तुळशीराम माळी शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

डोंबिवली 
___ अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२, शके १९३९ ३ 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान कलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

(५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे. 

(६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र .१९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकामध्ये दि . ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी तापी सहकारी पतपेढी मर्यादित , चोपडा , 
जिल्हा जळगांव " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

(१३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

(१४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करणे आवश्यक आहे. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची 
संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल 
सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा. 
पुणे , 

सुनिल पवार , 
दिनांक २८ जून २०१७. 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म. उ.वि .) -१अ 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६ - १२ , शके १९३९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स. आ .५ / का . क. १५६/ नवनिधी सह . पत ./२०१७/ १२८३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था), 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये नवनिधी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अमंलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अ .क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . संतोष दामु घाडगे 

अधिकारी वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई , नवी मुंबई 
__ अटी. 

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील 


सो पान 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त 


दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच 
कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान कलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

(५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलानाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे. 

(६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 
__ ( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२, शके १९३९ ५ 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी नवनिधी सहकारी पतपेढी मर्यादित , 
मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची 
जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय 
कोषागारात भरणा करावा . 


पुणे, 
दिनांक २९ जून २०१७ . 


सुनिल पवार, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ ऑगस्ट २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक इएसटी - २०१७ /प्र. क्र .२९२/ का .२. - मा . मुंबई उच्च न्यायालय, पत्र क्रमांक ए- १२१६ / ९७/ २८२४ / २०१७, दिनांक ४ ऑगस्ट 
२०१७ अन्वये श्री . ज्ञानेश्वर म. अहेर , न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांची नियुक्ती उप विधि सल्लागार-नि -उप सचिव, विधि व न्याय 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर ते विभागात रुजू होतील त्या दिनांकापासून करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


आ . न. वसावे , 
शासनाचे सहसचिव ( प्रशा). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२ , शके १९३९ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/ २, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१ 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९०० , फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ 

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 
स्वसूण निरभिलाषा 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१० /१४८ / २४८ , २२१० २२२२ , फॅक्स नं . : ०२२-२२६७ ३९१५ 
खिचते लोकोतोः 

ई-मेल : sec . mpsc @ maharashtra. gov.in वेबसाईट : www. mpsc. gov.in 

https: / /mahampsc.mahaonline. gov .in 


क्रमांक पी १(२) ( १९ )/ जानेवारी -२०१४ / एक . — दिनांक १३ ते १५ फेब्रुवारी, २०१७ या कालावधीत मुंबई येथे घेण्यात आलेल्या तुरूंग 
अधिकारी विभागीय परीक्षा ( जानेवारी - २०१४ ) या परीक्षेचा निकाल पुढीलप्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहे 

२. सदर परीक्षेस सर्व विषयास बसून उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत : 


अ . क्र . 


उमेदवारांची नावे 


बैठक क्रमांक 


अ . क्र . 


उमेदवारांची नावे 


बैठक क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


३१ . 


|2cm3 


३२. 


३४. 


) 


३७. 


३८ . 


। 


W 


< 


४० . 
४१. 


४२. 


< 


१. आगे वैभव सुधाकर 
२. अहिरराव हर्षद भिकनराव 

अहिरे नरेंद्रकुमार सुरेश 
४ . वालकोळी मनिषा हेमाजी 

बांदल विशाल बाळासाहेब 
बनसोड मिलींद प्रकाश 
भामरे हिरालाल देवराव 
भोई अविनाश जयसिंग 

भोसले राणी राजाराम 
१० . भोसले / बाबर मीरा रामचंद्र 
११. चन्ने सुप्रिया नारायण 
१२. ___ चव्हाण / बांदल निर्मला सतिष 

चव्हाण सुषमा शिवाजीराव 
चव्हाण ज्ञानेश्वर गोरख 
चव्हाण संदीप एकनाथ 

डहाळे / चिंतामणी किर्तीकिशोर 
१७. दराडे शाहू बिभिषण 
१८. ढुमणे जगदीश अर्जुन 
१९ . एकशिंगे संदिप रतन 
२० . गांजाळे / चोरगे सुवर्णा शिवाजी 
२१. घुले संदिप सुभाष 

गुजराथी नेहा योगेश 
२३. गुंजाळ संतोष शरद 

गुरव सचिन गोविंदराव 

गुरव अमीत चंद्रकांत 
२६. हिरेकर सतीश सुधाकर 
२७. हिवाळे विजय पुंडलिक 
२८ . होरे महादेव दशरथ 

हलगंडे धनाजी शिवाजी 
इनामदार वसिम राजमहमंद 


जाधव देवराम रोडा 
जाधवर स्वाती लक्ष्मण 
जगताप नागनाथ संभु 
जोगदंड स्वाती खुशालराव 
जोगदंडे धम्मदिप चांदू 
कदम / बाहेकर मेघाताई आनंदा 
कदम गणेश परशुराम 
कांबळे सिमा कैलास 
कांबळे नागेश महादेव 
केंगळे काशिनाथ पांडूरंग 
खैरगे माधव कामाजी 
खळबुटे बिरू सोमनाथ 
खारतोंडे संतोष भगवान 
खिलारी रतन आप्पा 
खिलारे सुदर्शन तुकाराम 
कोकाटे आनंद शंकर 
कोळी अभिजित सुदाम 
कुमरे अनुपकुमार मधुकरराव 
माळी महेशकुमार तुकाराम 
माळी जितेंद्र शेनफडू 
माळशिकारे शरद उत्तम 
माने / गायकवाड अमृता शिवाजी 
मारकड वैशाली प्रभाकर 
मोडेकर प्रविण रामचंद्र 
मुगुटराव अरुणा अर्जुनराव 
मुळे अनिल वसंत 
नागवदे प्रशांत महादेव 
पाईकराव प्रकाश ज्ञानोबा 
पाटील भारत उत्तरेश्वर 
पाटील शिवाजी रघुनाथ 


४३ . 
४४ . 
४५ . 
४६ . 
४७. 
४८ . 
४९. 
५०. 


< 


११२ 


११३ 
११४ 
११८ 


२२ . 


५२. 


१२० 


५४. 


१२४ 
१२६ 


१२८ 


५६. 
५७. 
५८ . 
५९. 
६० . 


१२९ 
१३७ 


१४३ 
१४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२, शके १९३९ 


७ 


( ३ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


६१. 


१४६ 


७४. 
७५ . 
७६ . 


१७६ 
१७७ 


१४७ 


६३. 


www 


६४ . 


। 


१४९ 
१५१ 


७७. 


१७९ 
१८१ 
१८३ 


१५२ 
१५३ 
१५५ 


७८ . 
७९ . 


पाटील मोहन सुभाष 
पाटील प्रशांत रमेश 
पाटील ज्ञानेश्वर बाळूसिंग 
पाटील सचिन आधार 
पवार किरण संतोष 
पवार स्वाती संतोष 
पोखरकर मनिषा गुलाब 
साबळे संजय काशिनाथ 
साळुखेदिपलक्ष्मी अशोकराव 
सरपाते संदिप प्रकाश 
सावंत नागनाथ गंगाधर 
सय्यद इर्शाद याकुब सय्यद 
शेख मोहसिन मुनीर 


१८४ 


शिंदेपांडुरंग सदाशिव 
शिंदे सुवर्णा नामदेव 
सोनवणे आशा सुभाषराव 
सुर्यवंशी विठ्ठल रामराव 
तडवी बहादूरखाँ मुस्ताफाखा 
तारापूरे राजेंद्र मनोहर 
टेंगळे आनंद यशवंत 
टोनगे रविंद्र अर्जुनराव 
वडणे गंगाधर जालींधर 
वाळूज दिपाली मारुती 
वानखेडे अमोल विनायकराव 
झिंझुर्डे सचिन माधवराव 


८० . 


१८६ 


६८ . 


८१. 


१८९ 
१९२ 


६९. 


७० . 


१९४ 


१६३ 
१६४ 
१७० 
१७१ 
१७२ 
१७४ 


८२. 
८३. 
८४. 
८५ . 


१९५ 


१९६ 


७२. 
७३. 


३ . मागील परीक्षेत काही विषयात मिळालेल्या सूटआधारे उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत : 


पवास 


अ . क्र . 


उमेदवारांची नावे 


बैठक क्रमांक 


अ . क्र . 


उमेदवारांची नावे 


बैठक क्रमांक 

( ३ ) 


( २ ) 


९४ 


s 


१४ . 
१५. 
१६. 


१२३ 


in 


१३२ 


x 


१७ . 


१३४ 


१८ . 


sw 


१३५ 


( २ ) 
आत्राम वैभव पुंडलीक 
आगाशे अमृत लक्ष्मण 
देवकर चंद्रशेखर मारुतराव 
दुबे ज्ञानेश्वर गोरखनाथ 
गायकवाड सतिष रामचंद्र 
जाधव शिवाजी पांडुरंग 
जगताप रविंद्र भगवान 
कचरे भास्कर नत्थु 
कांबळे संजय सदाशिवराव 
कांबळे विजय ज्ञानेश्वर 
कांदे आनंदा शंकर 
कानसकर लहु तुकाराम 
कवाळे धनसिंग धोंडीबा 


१४४ 


१९ . 
२० . 


कय्युम मोमीन जुबेर 
मिराशे कमलाकर भाऊराव 
निंबाळकर तात्याबा सदाशिव 
निर्मळ सुभाष भिमराव 
पाडुले सोमनाथ मोहण 
पाटील सुनिल यशवंत 
पोमण उत्तम चंद्रकांत 
रणदिवे प्रदिप शिवदास 
राऊत भिमराव नारायण 
सांगळे लहू रावसाहेब 
सरोदे गजानन काशिनाथ 
शेळके गणेश शंकरराव 
ठाकरे सुरेंद्र श्रीरामजी 


ijs 


१५६ 
१५९ 
१६१ 


a 


१६७ 


११. 


२१. 
२२ . 
२३. 
२४. 
२५ . 
२६. 


१६९ 


१७३ 


१८८ 


मुंबई , 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०१७. 


सु . सं . केसरकर, 

उप सचिव , 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


टीप : - विभागीय परीक्षांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर निकालाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उमेदवारांनी गुणांची पडताळणी 
करण्याकरिता विभागप्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभागप्रमुखांनी आयोगाकडे पाठवितांना 
त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅम्प लावले आहेत , 
याची विभागप्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे . 
उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभागप्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२, शके १९३९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था/ स. आ. ५/ का . क. १५६ / केशव माधव ना . सह . पत / २०१७/ १२८७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम १५६ ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था ) 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये केशव माधव नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिवाजीनगर तालुका हवेली, जिल्हा पुणे या संस्थेच्या 
खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम 
९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता, जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील 
अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ. क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . किरण काशिनाथ गायकवाड वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी शिवाजीनगर 

शिवाजीनगर 
२ श्री . विनायक पांडूरंग शिंदे 

कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी गोखलेनगर , सिंहगड , 
गोखलेनगर 

पिरंगुड 
३ श्री . संतोष पांडूरंग डवरी कनिष्ठ अधिकारी, खडकी वसुली अधिकारी खडकी येरवडा 
४ श्री . ज्योती राकेश कुलथे शाखा प्रमुख, नारायणपेठ वसुली अधिकारी नारायणपेठ , उत्तम नगर 
५ श्री . सचिन राजाराम महामुनी कनिष्ठ अधिकारी, कोथरूड वसुली अधिकारी कॅम्प , कोथरूड, 

कर्वेनगर , घोरपडी . 
___ अटी . 

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान कलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 

(६ ) “ मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दि . ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ /प्र.क्र . २३१ /१५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२, शके १९३९ ९ 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ केशव माधव नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
शिवाजीनगर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीची आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

__ ( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

___ ( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९९५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करणे आवश्यक आहे . संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची 
संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल 
सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा . 

सुनिल पवार, 
दिनांक २५ जून २०१७. 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


पुणे, 


कर 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था/ स . आ. ५ / का .क .१५६/ स्वामी विवेकानंद नापत / २०१७/ १२९२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये स्वामी विवेकानंद नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , आजरा , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अमंलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता, जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस 
अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अ . क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ३ ) 
१ श्री . सागर रामचंद्र चौगुले वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी कोल्हापूर व 

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
२ श्री. नारायण गणेश बेहेरे वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई जिल्हा 

अटी . 

(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 
भाग एक ( म.उ. वि .) - २ 


1 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२, शके १९३९ 

(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूध्द महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकामध्ये दि . ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार वसुलीची कार्यवाही करावी. 

___ ( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

( ८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ /प्र.क्र .२३१ / १५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
____ (९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

___ ( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “वसुली अधिकारी स्वामी विवेकानंद नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , आजरा, जिल्हा कोल्हापूर " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीची आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

___ ( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

(१४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करणे आवश्यक आहे. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची 
संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल 
सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा. 

सुनिल पवार , 
दिनांक ३० जून २०१७ . 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


yo 


. 


पुणे, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२, शके १९३९ ११ 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि - यवत / वि . २/ क १५६/ ८३७८ / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, यवतमाळ, या आदेशान्वये साधु वासवानी अर्बन क्रेडीट को 
ऑप . सोसा . मर्या., यवतमाळ, रजि . नं . ३११ या संस्थेच्या संचालक मंडळाची सभा दिनांक ३ जन २०१७ रोजी चे ठरावामध्ये नमूद कर्मचारी / 
अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व 
नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
__ ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्रीमती कृष्णा परशुराम वसूली अधिकारी विशेष वसुली यवतमाळ तालुक्यापुरते 
__ केवलरामाणी 

अधिकारी 


( २ ) 


___ वरीलप्रमाणे संस्थेच्या वसुली अधिकाऱ्यांना याबाबत सुचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा , 
जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत घेऊ नये. 

वरीलप्रमाणे अधिकार खालील नमुद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहुन प्रदान करण्यात आलेले आहेत : 

अटी. - १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३ , अ- ४ , व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

४ . अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यासकिंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१ , अ -२ व अ- ४ सोबत जोडलेला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 


भाग एक ( म. उ.वि . ) - २अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२, शके १९३९ 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ....... सहकारी बँक / पतसंस्था ......... " 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी 

१२. वसुली अधिकाऱ्याने, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्जरक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


यवतमाळ, 
दिनांक २० जून २०१७ . 


गौतम वर्धन , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , यवतमाळ. 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि - यवत / वि .२ / क १५६ / ६४३८ / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, यवतमाळ , या आदेशान्वये संत भोजाजी महाराज नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, राळेगांव र.नं . १२२८ या संस्थेच्या संचालक मंडळाची सभा दिनांक २० जानेवारी २०१७ रोजी चे ठरावामध्ये नमूद 
कर्मचारी / अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री. भुषण गजाजन फटिंग वसुली अधिकारी विशेष वसुली 

राळेगाव तालुका 
अधिकारी 


वरीलप्रमाणे संस्थेच्या वसुली अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा , 
जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत घेऊ नये . 

वरीलप्रमाणे अधिकार खालील नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करण्यात आलेले आहेत . 

अटी. - १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३ , अ- ४ , व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२ , शके १९३९ १३ 

४ . अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ - २ व अ - ४ सोबत जोडलेला आहे 

६ . मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप .बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र. क्र . २३१ /१५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ....... सहकारी बँक / पतसंस्था ......... " 
असा फलक लावता येऊ शकेल. 

__ ११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदारांच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२ . वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


. 


" 


यवतमाळ , 
दिनांक ४ एप्रिल २०१७. 


ए. एस . माळवे , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , यवतमाळ . 


( ४ ) 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२, शके १९३९ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, यवतमाळ यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि - यवत / वि . २/ क . १५६ / ६४०५ / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, यवतमाळ , या आदेशान्वये यवतमाळ जिल्हा पगारदार व 
नागरी सहकारी पतसंस्थांचा संघ मर्यादित , यवतमाळ, र.नं . ११६ या संस्थेच्या संचालक मंडळाची सभा दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजीचे ठरावा 
मध्ये 

वारी / अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व 
कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा । 

( ३ ) 
१ श्री . लतीश त्रयंबकराव कांबळे वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा 

वरीलप्रमाणे संस्थेच्या वसुली अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचित करण्यात येते की, त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा, 
जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत घेवू नये . 

वरीलप्रमाणे अधिकार खालील नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 

अटी. - १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३ , अ- ४ , व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

४ . अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ - २ व अ- ४ सोबत जोडलेला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७ . वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र. क्र . २३१ /१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ”किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. संस्था 
अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ....... सहकारी बँक / पतसंस्था ......... " 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२, शके १९३९ १५ 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२ . वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


यवतमाळ , 
दिनांक ४ एप्रिल २०१७ . 


ए. एस. माळवे, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , यवतमाळ . 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ४स . आ ./ कायदा/ क . १५६/ सोलापूर जनता बँक / ५२८ / २०१७. - मी, डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर 
करून उक्त कलम १५६ (१ ) अन्वये, सोलापूर जनता सहकारी बँक लि ., सोलापूर ( मल्टीस्टेट बँक ) या बहुराज्यीय सहकारी बँकेच्या प्रस्ताव 
दिनांक २५ मे २०१७ व ५ जून २०१७ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी , सदर 
बँकेने बहुराज्यीय सहकारी बँकेत रुपांतरीत होणेपूर्वी वितरित केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी, उक्त बँकेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चा नियम 
१०७ अनुसार वसुली अधिकाऱ्यामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल 
करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत प्रदान करीत आहे : 
अ . क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१ ) ( २ ) 

( ४ ) 
१ श्री . श्रीनिवास हणमंतू वल्लाकाठी मुख्याधिकारी वसुली अधिकारी सोलापूर शहर 
२ श्री . राजेंद्र पांडुरंग मोकाशी 

सिनियर ऑफीसर वसुली अधिकारी सोलापूर शहर 
३ श्री . मकरंद काशिनाथ जोशी 

सिनियर ऑफीसर वसुली अधिकारी सोलापूर शहर 
४ श्री . रमेश शंकर सुरवसे 

ज्युनियर ऑफीसर वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा 
५ श्री . लक्ष्मण गुरूनाथ सुतार 

ज्युनियर ऑफीसर वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा 
६ श्री . दिपक दत्तात्रय देशपांडे 

ज्युनियर ऑफीसर वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा 
७ श्री . किरण नागनाथ आंबरे 

ज्युनियर ऑफीसर वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा 
८ श्री . मोहन पांडुरंग ठोंबरे 

सिनियर ऑफीसर वसुली अधिकारी लातूर जिल्हा 
९ श्री . चंद्रशेखर नारायण दिवाण सिनियर ऑफीसर वसुली अधिकारी 

लातूर जिल्हा 
१० श्री . रमेश रामराव चोपडे 

ज्युनियर ऑफीसर वसुली अधिकारी लातूर जिल्हा 
११ श्री. जगदीश नृसिंह कुलकर्णी सिनियर ऑफीसर वसुली अधिकारी उस्मानाबाद जिल्हा 
१२ श्री . जयवंत शिवाजी कोकाटे सिनियर ऑफीसर वसुली अधिकारी उस्मानाबाद जिल्हा 
१३ श्री . नितीन भास्कर कुलकर्णी 

मुख्याधिकरी 

वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा 
१४ श्री . सिद्धेश्वर शिवलिंग चोळ्ळे सिनियर ऑफीसर वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा 
अटी. 

__ (१) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार सोलापूर जनता सहकारी बँक लि . सोलापूर ( मल्टीस्टेट बँक ) ही बँक बहुराज्यीय बँकेत 
रुपांतरीत होण्याच्या दिनांकास अथवा त्यापूर्वी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१/ ९१ अन्वये प्राप्त अथवा दाखल 
केलेल्या आणि सदर बँकेमध्ये विलीनीकरण झालेल्या सहकारी बँकेने प्राप्त / दाखल केलेल्या अर्जा पुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर 
प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२, शके १९३९ 

( २) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यीतल तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रादन केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किंमतीस ( अपसेट प्राईस ) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री 
कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परीपत्रक जा .क्र . ना .बँक / डी - ४ / अपसेट प्राईस व विक्री कायम / २०१५ /८७०, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ 
नुसार जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सोलापूर यांची मान्यता घ्यावी. जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सोलापूर यांनी उक्त बँकेच्या 
वाजवी किंमतीस ( अपसेट प्राईस) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार उचित कार्यवाही करावी . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३ अ- ४ 
व ब कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सोलापूर यांचे कार्यालयास सादर करावी. 

(६ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसुल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारीयांनी वसुल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहीत केलेला नमुना अ-१ , अ- २ , अ- ३ अ - ४ मध्ये ठेवण्यात यावी . 

( ८ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

(९ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( १० ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, सोलापूर जनता सहकारी बँक लि ., 
सोलापूर ( मल्टीस्टेट बँक ) ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(१३) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 

आपनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 
____ (१४) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

__ ( १५ ) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपूणेपूर्वी तीन महिनेचे आंत अधिकाराचे नूतनीकरण 
करणेसाठीचा प्रस्ताव, नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१७ रोजी माझे सहीशिक्केसह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२, शके १९३९ १७ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ना . बँका / स . आ -१/ पाटण को - ऑप . बँक / क. १५६ / अधि ./ १७/ १५३७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये पाटण को - ऑप . बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधाकरिता 
प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . विनय बा . धोपटे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

मुंबई 


अटी. - १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ- ३ , अ- ४ , व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचेकार्यालयास माहिती सादर करावी. 

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी या त्याबाबत नमुना अ-१ , अ-२ अ-३ अ-४ सोबत जोडलेला आहे. 

____ ६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र. क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ पाटण को - ऑप . बँक लि ., मुंबई ” 
( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी पाटण को . ऑप. बँक लि ., मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल. 


या 


भाग एक ( म .उ. वि .) - ३ 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२, शके १९३९ 

११ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२ . वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


पुणे, 
दिनांक १० जुलै २०१७. 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ना . बँका/ स. आ -१/ अण्णा सावंत बँक / क. १५६ / २०१७/ १५२५. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 

ज्य , पुणे या आदेशान्वये दि अण्णासाहेब सावंत को - ऑप. अर्बन बँक लि ., महाड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिचीविक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ 
मार्च २०१८ या कालावधाकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . दिनेश अनंत येरुणकर 

___ मॅनेजर वसुली अधिकारी 

रायगड 
२ श्री . विश्वजीत पांडुरंग सावंत फर्स्ट ग्रेड अधिकारी वसुली अधिकारी 

रायगड 
३ श्री . रघुनाथ चिंधू पाटील फर्स्ट ग्रेड अधिकारी वसुली अधिकारी 

रायगड 
४ श्री . मारुती लक्ष्मण देशमुख फर्स्ट ग्रेड अधिकारी वसुली अधिकारी 

रायगड 
५ श्री . सुभाष गौरु विचारे । सेकंड ग्रेड अधिकारी वसुली अधिकारी 

रायगड 


( २ ) 


امربه 


__ अटी . - १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ- ३ , अ- ४ , व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

४ . अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी या त्याबाबत नमुना अ-१ , अ- २ अ- ३ अ- ४ सोबत जोडलेला आहे . 

६ . मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२, शके १९३९ १९ 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ दि अण्णासाहेब सावंत को - ऑप . 
अर्बन बँक लि ., महाड ” ( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम चेनियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी दि अण्णासाहेब सावंत को - ऑप . अर्बन बँक 
लि . महाड ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


पुणे, 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


दिनांक १ जुलै २०१७. 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
___ Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 11th August 2017. 

NOTIFICATION 
No. SPP - 2017 /U . O . R .44/ D -XIV . — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 8 ) of 
the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974 ), the Government of 
Maharashtra hereby appoints Adv . Vidya Kasale , as “ Special Public Prosecutor ” f 
the matters arising out of DCB, CID C . R. No. 27/ 2017 registered as C . R. No . 263/ 2017 at Nagpada 
Police Station , Mumbai. 


2 . Her appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 


3. The fees and other charges of Adv . Vidya Kasale , Special Public Prosecutor , shall be paid 
by Home Department as per proposal approved by this department . 

4 . The Government reserves the right to revoke/modify /annul the order without assigning 
any reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. V . CHAVAN, 
Section Officer . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४ , २०१७ / आश्विन ६ - १२, शके १९३९ 


संकीर्ण अधिसूचना 
THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 3902 / 2017/ 2366 . — The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers : 


Name and Present Posting 


New Posting 


1. 


Shri Nitin K . Joshi 

. . Judicial Magistrate , First Class , Khadki 
8th Joint Civil Judge , Junior Division Cantonment , District Pune vice Shri S . P . 
and Judicial Magistrate , First Class , Rachkar. 
Pune . 
Shri Bharat S . Gaikwad 

. . 7th Joint Civil Judge , Junior Division and 
25th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Baramati, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Pune vice Shri S . P . Lankeshwar. 
Pune. 
Shri Pramod M . Kolse 

. . 2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
34th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Junnar , 
and Judicial Magistrate , First Class , District Pune. 
Pune . 
Shri Nagesh P . Deshpande 

. . 4th Joint Civil Judge , Junior Division 
37th Joint Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , First Class, Indapur, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Pune. 
Pune. 


II 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the following Judicial 
Officers as shown herein below : 


Name and Present Posting 

New Posting 
1. Shri S . P . Rachkar 

. . Joint Judicial Magistrate , First Class 
Judicial Magistrate , First Class , 

Khadki Cantonment , District Pune, vice 
Khadki Cantonment , District Pune. Shri S . K . Sonawane. 
Shri S . K . Sonawane 

. . 2nd Joint Judicial Magistrate, First Class , 
Joint Judicial Magistrate, First Class , Khadaki Cantonment , District Pune . 

Khadaki Cantonment, Disritct Pune. 
3 . Shri S . P . Lankeshwar 

. . 8th Joint Civil Judge, Junior Division and 
7th Joint Civil Judge , Junior Division , Judicial Magistrate , First Class , Baramati, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Pune vice Smt. D . S . Khot. 
Baramati , District Pune . 
Smt. D . S . Khot 

9th Joint Civil Judge, Junior Division and 
8th Joint Civil Judge , Junior Division , Judicial Magistrate , First Class, Baramati, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Pune vice Smt. A . J . Bachulkar 
Baramati, District Pune. 
Smt. A . J . Bachulkar 

. . 10th Joint Civil Judge , Junior Division and 
9th Joint Civil Judge , Junior Division , Judicial Magistrate , First Class , Baramati, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Pune vice Smt. M . M . Bade. 
Baramati, District Pune . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२, शके १९३९ 


२१ 


Name and Present Posting 


New Posting 


6 . Smt. M . M . Bade 

. . 11th Joint Civil Judge , Junior Division and 
10th Joint Civil Judge, Junior Division , Judicial Magistrate , First Class , Baramati, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Pune. 

Baramati, District Pune. 
7 . Smt. P . T . Shejwal-Kale 

. . 8th Joint Civil Judge , Junior Division and 
9th Joint Civil Judge , Junior Division , Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri N . K . Joshi transferred . 
Pune . 


Shri S . C . Kairnar 

. . 9th Joint Civil Judge, Junior Division and 
10th Joint Civil Judge , Junior Division , Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. P . T . Shejwal-Kale . 
Pune . 


9 . 


Smt. M . B . Kulkarni 

. . 10th Joint Civil Judge , Junior Division and 
11th Joint Civil Judge, Junior Division , Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri S . C . Kairnar. 

Pune . 
10. Smt. T. M . Nirale 

. . 11th Joint Civil Judge , Junior Division and 
12th Joint Civil Judge, Junior Division , Judicial Magistrate, First Class, Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. M . B . Kulkarni. 

Pune. 
11. Smt. N . S . Saraf 

. . 12th Joint Civil Judge , Junior Division and 
13th Joint Civil Judge , Junior Division , Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. T . M . Nirale . 

Pune. 
12 . Smt. S . K . Choudhary 

. . 13th Joint Civil Judge , Junior Division and 
14th Joint Civil Judge , Junior Division , Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. N . S . Saraf. 
Pune. 


13 . 


Smt. A . S . Mujumdar 

. . 14th Joint Civil Judge , Junior Division and 
15th Joint Civil Judge , Junior Division , Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. S . K . Choudhary . 
Pune 
Smt. Vishakha B . Patil 

. . 15th Joint Civil Judge , Junior Division and 
16th Joint Civil Judge , Junior Division , Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. A . S . Mujumdar . 
Pune . 


14 . 


15 . Smt. S . V . Gharge 

. . 16th Joint Civil Judge , Junior Division and 
17th Joint Civil Judge , Junior Division , Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. Vishakha B . Patil. 

Pune. 
16 . Shri S . V . Thodge 

. . 17th Joint Civil Judge , Junior Division and 
18th Joint Civil Judge , Junior Division , Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class, Smt. S . V . Gharge . 
Pune. 


ATT 


10 


( 7 .3 . fq .)- 8 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८- ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२ , शके १९३९ 


Name and Present Posting 


Nou 


New Posting 


a 


17. Smt. J. S . Kelkar , 

. . 18th Joint Civil Judge , Junior Division and 
19th Joint Civil Judge, Junior Division , Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate, First Class , Shri S . V . Thodge . 

Pune. 
18 . Shri N . D . Meshram , 

. . 19th Joint Civil Judge , Junior Division and 
20th Joint Civil Judge , Junior Division , Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate, First Class, Smt. J . S . Kelkar . 

Pune . 
19 . Smt. S . S . Matkar , 

. . 20th Joint Civil Judge , Junior Division and 
21st Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate, First Class , Shri N . D . Meshram . 

Pune. 
20 . Shri M . K . Patil , 

. . 21st Joint Civil Judge , Junior Division and 
22nd Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. S . S . Matkar . 

Pune. 
21. Smt. Pranita S . Patil, 

. . 22nd Joint Civil Judge, Junior Division and 
23rd Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class, Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class, Shri M . K . Patil. 
Pune . 
Smt. A . S . Pansare, 

. . 23rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
24th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. Pranita S . Patil. 
Pune. 
Smt. A . A . Pund, 

. . 24th Joint Civil Judge , Junior Division and 
26th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. A . S . Pansare . 

Pune . 
24 . Smt. A . V . Mohite , 

25th Joint Civil Judge , Junior Division and 
27th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri Bharat S . Gaikwad transferred . 

Pune. 
25 . Smt. V . A . Desai, 

26th Joint Civil Judge , Junior Division and 
28th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. A . A . Pund . 

Pune . 
26 . Smt. R . N . Mujawar , 

. . 27th Joint Civil Judge , Junior Division and 
29th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. A . V . Mohite . 

Pune. 
27 . Shri I. G . Mahadeokoli , 

. . 28th Joint Civil Judge , Junior Division and 
30th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. V . A . Desai. 

Pune. 
28 . Smt. N . L . Gaikwad , 

. . 29th Joint Civil Judge , Junior Division and 
31st Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. R . N . Mujawar 
Pune. 


23 . 


Joint Civil Judge, Junior Division 


Judicial Magis 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२ , शके १९३९ २३ 


Name and Present Posting 


New Posting 


29 . Shri N . K . Kharade, 

. . 30th Joint Civil Judge , Junior Division and 
32nd Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri I. G . Mahadeokoli . 

Pune . 
30 . Smt. S . B . Desai, 

. . 31st Joint Civil Judge , Junior Division and 
33rd Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. N . L . Gaikwad . 

Pune. 
31. Smt. D . A . Darveshi, 

. . 32nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
35th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri N . K . Kharade. 

Pune . 
32 . Smt. R . S . Patil, 

. . 33rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
36th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. S . B . Desai. 
Pune. 


Bombay , 
dated 10th July 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


Ι 


No. A - 1201/ 2017 / 2367. — The High Court has been pleased to post Shri Abhay J . Mantri, 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Niphad , District Nashik as Principal District 
and Sessions Judge , Washim . 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers as 
shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1. Shri S . C . Magare, 

. . District Judge - 1 and Additional Sessions 
District Judge- 2 and Additional 

Judge , Niphad , District Nashik vice 
Sessions Judge Niphad , District 

Shri A . J. Mantri transferred . 
Nashik . 
2 . Shri A . G . Mohabey , 

. . District Judge - 2 and Assistant Sessions 
District Judge - 3 and Assistant 

Judge, Niphad , District Nashik vice 
Sessions Judge Niphad , District 

Shri S . C . Magare. 
Nashik . 
Shri R . S . Ghatpande, 

District Judge - 3 and Additional Sessions 
District Judge - 4 and Additional 

Judge , Niphad , District Nashik vice 
Sessions Judge Niphad, District 

Shri A . G . Mohabey . 
Nashik . 


Bombay , 
dated 6th July 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


भाग एक ( म . उ. वि .)- ४अ 


4 . 


Sh 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप- विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२ , शके १९३९ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A - 1201/2017 /2369. — The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1 . Smt. Savita T . Barne , 

. . Principal District and Sessions Judge , 
Principal District and Sessions Judge, Jalgaon vice Shri M . A . Lovekar transferred . 

Nanded . 
2 . Shri Shriram M . Modak , 

. . Principal District and Sessions Judge , Pune . 
Chief Judge , Small Causes Court , 
Mumbai. 
(On Repatriation ) 
Shri Vinay G . Joshi 

. . Principal District and Sessions Judge , Thane. 
Registrar ( Inspection - I), High Court, 
Bombay . 
Shri Rajendra G . Avachat , 

.. Registrar (Vigilance-I), High Court , Bombay. 
Principal District and Sessions Judge, 
Kolhapur. 

(On Repatriation ) 
5 . Shri Prakash H . Mali, 

. . Principal District and Sessions Judge , 
Principal Secretary (Legislation ), 

Ahmednagar vice Shri Shrikant D . Kulkarni 
Law and Judiciary Department 

transferred . 
Mantralaya , Mumbai. 
6 . Smt. Mukulika S . Jawalkar, 

. . Chief Judge , Small Causes Court, Mumbai 
Principal District and Sessions Judge, vice Shri S . M . Modak transferred . 

Bhandara. 
7. Shri Surendra P . Tavade, 

. . Registrar (Inspection -I), High Court, Bombay 
Registrar, Original Side , 

vice Shri V . G . Joshi transferred . 
High Court , Bombay. 
8 . Shri Maheshwar A . Lovekar , 

. . Principal District and Sessions Judge , 
Principal District and Sessions Judge , Kolhapur vice Shri R . G . Avachat transferred . 

Jalgaon . 
9 . Shri Shrikant D . Kulkarni, 

. . Member Secretary, Maharashtra State Legal 
Principal District and Sessions Judge , Services Authority , Mumbai. 

Ahmednagar . 
10 . Shri Suryakant S . Shinde , 

. . Principal District and Sessions Judge , 
Principal District and Sessions Judge, Nashik . 
Gadchiroli. 
(On Repatriation ) 
Shri Sanjay G . Mehare , 

. . Principal District and Sessions Judge , 
Principal District and Sessions Judge , Gadchiroli vice Shri Suryakant S . Shinde 

UT of Dadra & Nagar Haveli at Silvassa transferred . 
12 . Shri Shrikant L . Anekar, 

Principal District and Sessions Judge , 
Principal District and Sessions Judge, Solapur. 
Gondia . 


11. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२, शके १९३९ २५ 


Name and Present Posting 

New Posting 
13 . Shri Anil L . Pansare , 

. . Principal District and Sessions Judge , 
Principal District and Sessions Judge, Amravati. 

Beed . 
14 . Shri Mahendra W . Chandwani, . . Principal District and Sessions Judge , 
District Judge - 1 and Additional 

Buldhana . 
Sessions Judge , Pune. 
15 . Smt. Prachi P . Kulkarni, 

. . Principal District and Sessions Judge , 
Principal District and Sessions Judge , Beed vice Shri A . L . Pansare transferred . 

Nandurbar . 
16 . Shri Sudhir P . Kulkarni, 

. . Principal District and Sessions Judge , 
District Judge -1 and Additional 

Nanded vice Smt. S . T . Barne transferred . 
Sessions Judge , Kolhapur. 

(On Repatriation ) 
17 . Shri Kamlakar A . Kothekar, 

. . Principal District and Sessions Judge , 
Member , Industrial Court , 

Gondia vice Shri S . L . Anekar transferred . 
Thane. 
18 . Shri Sanjay A . Deshmukh , 

. . Principal District and Sessions Judge , 
District Judge - 1 and Additional 

Bhandara vice Smt. M . S . Jawalkar 
Sessions Judge , Gadhinglaj, 

transferred . 
District Kolhapur. 
19 . Shri Abhay S . Waghwase , 

. . Principal District and Sessions Judge , 
Judge , City Civil Court and 

Nandurbar vice Smt. Prachi P . Kulkarni 
Additional Sessions Judge , Mumbai. transferred . 
Shri Rajendra R . Kakani, 

. . Registrar ( Judicial), High Court of Judicature 
District Judge - 1 and Additional 

at Bombay , Aurangabad Bench , Aurangabad 
Sessions Judge , Kandhar , 

District Nanded . 
21. Shri Kiran A . Bagi, 

. . Registrar ( Judicial), High Court of Judicature 
District Judge - 2 and Additional 

at Bombay, Goa Bench , Goa . 
Sessions Judge , Khed , 
District Ratnagiri. 


20 . 


· Register baby da cida. Elena Bernet of Urdigathere 


Bombay , 
dated 7th July 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४ , २०१७/ आश्विन ६- १२, शके १९३९ 


नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी अनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 

__ नियोजन विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा रोड , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -१०१७/ प्र. क्र . २२ / का - १४२७. - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामधील गट - अ व गट- ब ( राजपत्रित ) संवर्गातील 
खालील अधिकारी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकास नियम वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत : 


सेवानिवृत्तीचा दिनांक 

( ३ ) 
३१ मार्च २०१७ ( म.नं .) 
३१ मार्च २०१७ ( म .नं .) 


- 


inx 


३० एप्रिल २०१७ ( म.नं .) 

३१ मे २०१७ ( म . नं . ) 
३१ मे २०१७ ( म.नं .) 


ow 


३१ मे २०१७ ( म.नं .) 


o 


३१ मे २०१७ ( म.नं . ) 


अ . क्र . 

अधिकाऱ्यांचे नाव , पदनाम व कार्यालय 
( १ ) 

( २ ) 
श्री. कि . नि. पाटील. उप आयुक्त (नियोजन ), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नाशिक 
श्री. एम . बी. देवळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी ( मानव विकास ) , 
जिल्हा मानव विकास समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना. 
श्रीमती मं. दि . घोडे, उप आयुक्त ( नियोजन ), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय , पुणे 
श्रीमती सं .रे.बोरोले, उपसंचालक , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
श्री. भ. नं. नाईक , उपसंचालक (मुल्यमापन ), अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय, मुख्य कार्यालय, मुंबई. 
श्री . नं . बा . पाटील, उपसंचालक ( इआसंके ), अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय, मुख्य कार्यालय , मुंबई . 
श्री . सं. रा . भांगरे, वरीष्ठ संशोधन अधिकारी, अपर आयुक्त , 
आदिवासी विकास यांचे कार्यालय , नाशिक . 
श्री . ब. आ . हिरेमठ, संशोधन अधिकारी, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , सोलापूर. 

श्री. हि . दि . जाधव, संशोधन अधिकारी , बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई . 
__ श्री . ला. क. पाटील, सांख्यिकी अधिकारी ( नि ), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय , 
प्रादेशिक कार्यालय , नवी मुंबई . 
श्री . सु. वि . आंधळे, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा 

नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय , मुंबई शहर . 
१२ श्री. वि. भा. गजभिये , सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी , जिल्हा 

नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा. 
श्री. म. ना. नवले, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा 

नियोजन समिती , जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे . 
१४ श्री. र. सि. गंदिगुडे, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी ( मानव विकास ), जिल्हा 

मानव विकास समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड. 
१५ डॉ . श्री . न. गंदगे, सहसंचालक, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ , मुंबई 


vaa 


३१ मे २०१७ ( म .नं .) 
३१ मे २०१७ ( म .नं .) 
३१ मे २०१७ ( म. नं . ) 


३१ मे २०१७ ( म.नं .) 


३१ मे २०१७ ( म.नं .) 


३१ मे २०१७ ( म .नं .) 


३१ मे २०१७ ( म. नं . ) 


३० जून २०१७ ( म . नं . ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७ / आश्विन ६- १२ , शके १९३९ २७ 
(१) (२) 

( ३ ) 
१६ श्री . म . भ . डाखोरे , जिल्हा नियोजन अधिकारी ( मानव विकास ), जिल्हा 

३० जून २०१७ ( म.नं .) 
मानव विकास समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम . 
श्री. सं. कृ . साठे , सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा 

३० जून २०१७ ( म.नं .) 
नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 
श्री. वि . गो. सोमण , संशोधन अधिकारी, मुख्य कार्यालय, मुंबई . 

३० जून २०१७ ( म.नं . ) 
श्री . दि . चं. सिडाम, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी , 

३१ जुलै २०१७ ( म.नं . ) 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलढाणा. 
श्री. पी . बी. कुदळे, संशोधन अधिकारी, नगररचना यांचेकार्यालय , 

३१ जुलै २०१७ (म.नं .) 
राष्ट्रीय नागरी माहिती पद्धती , पुणे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रियांका रं. छापवाले, 
शासनाच्या अवर सचिव . 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 

हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक सेवानि -१५१६/ प्र.क्र. ४५६/ आस्था.१. - श्री . अ. द. साळकर , सहायक कक्ष अधिकारी, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, हे नियत 
वयोमानानुसार दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) पासून सेवानिवृत्त झाले असल्याने त्यांना दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ ( मध्यान्होत्तर) पासून 
शासन सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शि . जि . पुरव , 
कक्ष अधिकारी . 


आदिवासी विकास विभाग 

हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा रोड , 
मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ 

आदेश 
क्रमांक संकीर्ण- ३७१७/ १७५ / प्र.क्र . ४३ / का. १५ . - श्री. आर . बी . मानकर , वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समिती , 
नागपूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम, १९८२ मधील नियम १० (१ ) अन्वयेनियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ 
( मध्यान्होत्तर ) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रभाकर बा . गावडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६ - १२ , शके १९३९ 

आदिवासी विकास विभाग 

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ 

आदेश 


क्रमांक संकीर्ण.३७१७/ ३१८ / प्र.क्र . ६९ / का . १५ . - श्री. एच. एम. मडावी, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास , नाशिक यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (निवृत्तिवेतन ) नियम , १९८२ मधील नियम १०(१ ) अन्वये नियत वयोमानानुसार दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ ( मध्योन्होत्तर ) पासून शासकीय 
सेवेतून सेवानिवृत्त करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रभाकर बा . गावडे , 
शासनाचे उप सचिव . 


आदिवासी विकास विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० जून २०१७ 

आदेश 
क्रमांक संकीर्ण. ३७१७/ प्र.क्र .१३० / का .१५. - श्री . ई. जी . भालेराव, सह आयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, औरंगाबाद हे 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन ) नियम , १९८२ मधील नियम १० ( १) अन्वये दिनांक ३० जून २०१७ ( मध्योन्होत्तर ) पासून नियत वयोमानानुसार 
शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गोविंद माईणकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ 

____ कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक कृपावि .८०१७/ प्र.क्र .२५२/ प्रशा-१. - या विभागातील श्रीमती अनिता ज्यूड डिसोझा, अवर सचिव यांची वयाची ५८ वर्षे पूर्ण झाली 
असल्यामुळे त्या दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु. सं. धपाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR: SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


